१) 
२) 
३) 
शो 
प्रस्तावना :- 


आदिवासी विकास विभाग 


महाराष्ट्र शासन 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत (TCs) 
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाकरीता 
निधी वितरीत करणेबाबत. 

केंद्र हिस्सा लेखाशिर्ष (२२१० एफ ७३८) 
राज्य हिस्सा लेखाशिर्ष (२२१० ई ४५५) 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२० / प्र.क्र.०५/ कार्यासन ६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०४ फेब्रुवारी, २०२१. 


वि. वि, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२० /प्र.क्र.६४ / अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२० 

वि. वि, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२० /प्र.क्र.६५/ अर्थ-३, दि.०४.०५.२०२०. 

आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०५/कार्यासन-६, दि.१४.१०.२०२० व दि.४.११.२०२०. 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, नस्ती क्र.पुरमा-३५२०/प्र.क्र. ३४/आरोग्य-७. 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येणाऱ्या 
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान या केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या केंद्र हिऊ्याकरीता रु.२५९०.०० लाख व समरुप 
राज्य हिउड्याकरीता रु.१७२६.६७ लाख इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 

आदिवासी घटक कार्यक्रम अंतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील २२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
या मुख्य लेखाशीर्षाखाली राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान या योजनेकरीता चाळू आर्थिक वर्षात प्राप्त केंद्र 
हिस्सा व समरुप राज्य हिछ्याकरीता सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीत तरतुदीतून 
खालीलप्रमाणे निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु. लाखात) 
योजनेचे | लेखाशीर्ष व केंद्र बाब अर्थसंकल्पीत तरतुद आतापर्यंत सदर शासन निर्णयाद्वारे 
नाव /राज्य हिस्सा (सन २०२०-२१ वितरीत केलेला | वितरीत करण्यात येत 
निधी असलेली तरतूद 
राष्ट्रीय २२१० एफ ७३८ ३१- १७२२४.०० ४५३३.०० २५९०.०० 
ग्रामीण (केंद्र हिस्सा ६० | सहायक | (मूळ तरतूद १३८६९.३२ + पुरवणी 
आरोग्य टक्के) अनुदाने मागणी रु.३३७०.००) 
अभियान २२१० इ ४५५ (वेतनेत्तर) १९२००.०० ९२००.०० १७२६.६७ 
(राज्य हिस्सा ४० (मूळ तरतूद ९२००.०० + पुरवणी 
टक्के) मागणी रु.१००००.००) 
एकूण ३६४२४.०० १३७३३.०० ४३१६.६७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२० / प्र.क्र.०५/ कार्यासन ६ 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.४३१६.६७ लाख (अक्षरी रुपये त्रेचाळीस कोटी सोळा लाख सदुसष्ट फक्त) 
इतका निधी प्रशासकिय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांना अर्थसंकल्पिय 
निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. प्रकरणी विभागप्रमुख / नियंत्रण अधिकारी यांनी 
सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील 
वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या 
निर्देशांचे काटेकोरपणे पाळन करावे. 


३. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय / 
उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. माहिती 
आदिवासी विकास विभागास यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रा, आदिवासी उपयोजना बाह्य 
क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविळा जाईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला आदिवासी 
क्षेत्रातील व उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीतुन आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात 
पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबतच्या तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात आणि 
आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रात फक्त वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या वाचा क्र.१ अन्वये विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये 
तसेच अनौपचारिक संदर्भ क्र. ६३१, सचिव (व्यय), दि.१९.०१.२०२१ अन्वये दिलेल्या मंजुरीस अधीन राहून 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२०४१२२९००१९२४ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ददेशानुस R व नावाने. 


Digitally signed by Kiran Kisanrao Pawar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


Ki fa Nn Ki S a Nn fa (0 ou=Tribal Development Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=68d8b 1 9f123ba59448c0926a9129620 


p a Wa | 5b9a87463f83 1a2beea0be5cb381a34e8, 


cn=Kiran Kisanrao Pawar 
Date: 2021.02.04 16:14:02 +05'30' 


(किरण कि.पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव 
२) मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव 
३) प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२० / प्र.क्र.०५/ कार्यासन ६ 


आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
विभागीय आयुक्त, मुंबई / नागपूर/ औरंगाबाद/ नाशिक/ अमरावती/ पुणे. 
) अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 
११) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) वित्त विभाग / नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग (आरोग्य-७), मंत्रालय, मुंबई 
१४) कार्यासन अधिकारी (का. ८), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५) निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


